सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील 
"गट-अ"व “गट-ब” (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांच्या 
पदस्थापना व बदल्या याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास 
शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ स्थापन 
करण्याबाबत........... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.१६२अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: २७ सप्टेंबर, २०२४ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्र.२६/१२, दिनांक ३१ जानेवारी २०१४ 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/का.१२, 
दि.१९ जानेवारी,२०१५ 
३) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,२००५. 


शासन निर्णय 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Re पिटिडान (सिव्हील) क्र. ८२/२०११ मध्ये दिलेल्या निर्देशाचे पालन 
करण्यासाठी, शासन सेवेतील गट-अ व गट-ब (राजपत्रितो मधील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना आणि 
बदल्यांबाबत शिफारशी करण्यासाठी विभागनिहाय नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय संदर्भ क्र.१ व 
२ येथील शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. 


2. उपरोक्त झासन निर्णयान्वये दिलेल्या सुचनांप्रमाणे :- 
१) सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखाळीळ “गट अ” व “गट ब” (राजपत्रीत)” संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना तसेच महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम, 
२००५ मधील तरतुदीनुसार करावयाच्या त्यांच्या बदल्यांबाबत सक्षम wera शिफारशी 
करण्यासाठी, तसेच, 


> 


सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखाळील “गट अ व गट ब (राजपत्रीत)” संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना तसेच महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन 
अधिनियम, २००५ मधील कलम ४४व (४५च्या तरतुदीनुसार करावयाच्य (a1 अनियतकालिक व 
मुदतपूर्व बदल्या संदर्भात सक्षम प्राधिकाऱ्यांना शिफारशी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नागरी सेवा 
मंडळ स्थापन करण्यात येत आहे-: 

नागरी सेवा मंडळ 

पिं . प्रशासकोय विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अध्यक्ष 
२. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाचे काम पाहणारे उप सचिव (सदस्य 


(सांस्कृतिक कार्य) 
३. संबंधीत क्षेत्रीय कार्यालयाचे प्रमुख सदस्य 
. सामाजिक न्याय विभागाचे सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना) सदस्य 
५. उप सचिव (आस्थापन) सदस्य 


सचिव 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.१६२अ 


३. गट अ व गट ब (राजपत्रित) पदांवर पदोन्नतीने/सरळसेवेने नियुक्तीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगामार्फत अंतिम अंतिम केल्यावर त्या यादीतील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेचा प्रस्ताव प्रशासकीय 
विभागाने संबंधित नागरी सेवा मंडळासमोर शिफारशीसाठी ठेवावा. 


४. बदल्यांबाबत शिफारझीसाठी प्रस्ताव नागरी सेवा मंडळासमोर ठेवताना, महाराष्ट्र शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या बदल्याचे विनियमन अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाहीबाबत वस्तुस्थिती तसेच 
प्रस्तावित बदल्यांबाबतची way वस्तुस्थिती, नागरी सेवा मंडळाच्या निदर्शनास आणणे आवश्‍यक 
राहील. 


५. बदलीसाठीच्या प्रस्तावावर नागरी सेवा मंडळाकडून शिफारस झाल्यावर प्रशासकीय विभागाने प्रस्ताव 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियमातील तरतुदीनुसार उचित सक्षम 
प्राधिकाऱ्यास मान्यतेसाठी सादर करावा. त्यावर अंतिम निर्णय संबंधित प्राधिकाऱ्याकडून घेण्यात येईल. 


६. बदल्यासंबंधीच्या प्रस्तावावर, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम, २००५ 
मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील. 


७. सदर नागरी सेवा मंडळ प्रस्तुत शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून अस्तित्वात राहील. 


८. सदर शासन आदेश, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२७१७५७०९३०२३ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
NANDA MARUTI 
RAUT 
(नंदा मा. राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय मुंबई-३२ 
२. अपर मुख्य सचिव,(सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय मुंबई-३२ 
३. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ 
४. उप सचिव (आस्थापना) ,पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, 
गोरेगाव (पू), मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, कोल्हापूर चित्रपटनगरी ,कोल्हापुर. 
संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई. 
संचालक, पु. ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई. 
कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग, मुंबई. 
१०. संचाळक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई. 
११. सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई. 
१२. व्यवस्थापकीय संचालक, कोल्हापूर चित्रनगरी, प्रभादेवी, मुंबई. 
१३. सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती व इतर साहित्य अकादमी, मुंबई. 


on SG O&M 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.१६२अ 


१४. संचाळक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१५. सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई. 

१६. सर्व उप सचिव/अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय 
मुंबई-३२ 

१७. निवडनस्ती,आस्थापना. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


